महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११९/प्र.क्र. २३/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २२ एप्रिल, २०१९ 


आदेठा 


श्री. किशोर बा.गायकर, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या सेवा सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई या कार्यालयातील नियंत्रक या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने एक वर्ष कालावधीसाठी खालील अटींच्या अधीन राहून सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 


अ श्री. गायकर ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा 
प्रारंभ होईल त्यानंतर एक वर्षांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा कार्यभार सुपूर्द करुन त्यांच्या मूळ विभागात ज्या 
तारखेला रुजू होतील त्या तारखेला त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होईल. 


बो जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी 
संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम प्राधिकारी राखून ठेवील 


क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठवण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठवण्यापूर्वी स्वीयेत्तर areca 
शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


S) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी नोटीस 
शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


इ  श्री.गायकर यांची प्रतिनियुक्ती त्यांच्या ५०/५५ व्या वर्षीच्या पुनर्विलोकनावरील निर्णयाच्या अधीन राहील. 


२. म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा ..इ) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट - दोन) मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभाग (का.१९) व सामान्य प्रशासन विभाग (का.३१ यांनी 
प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती, आपापसात GBA करुन ठरवाव्यात. 


३. श्री.गायकर यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी सामान्य प्रशासन विभाग (का.१९ (व सामान्य प्रशासन 
विभाग )का.३१ (यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


४. श्री. गायकर यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने कार्यमुक्त 
करावे. श्री. गायकर यांच्या सेवा लोकसभा निवडणूक २०१९ करीता अधिग्रहीत करण्यात आल्या असल्यास त्यांनी 
प्रथमतः निवडणूक कामकाजासाठी विहीत केलेले कर्तव्य बजावणे आवश्‍यक राहील, त्यानंतरच त्यांना 
प्रतिनियुक्‍तीसाठी कार्यमुक्त करावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११९/प्र.क्र. 23 /98-F 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४२२११२२०३७५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
. DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
G a a Nn a Nn Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c 
e 1ed41ada8a72725a47b4f0, 
B h | aa) fa (0 G (1 fav serialINumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad 
659e360f73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 


Date: 2019.04.22 11:25:34 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
श्री. किशोर बा.गायकर, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
प्रत, 


) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

) प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
३)  सह/उप सचिव (का. ३१)/(का. १९), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

) संचालक तथा उपसचिव, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई -४०० ०३०. 

) निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


